RNINo . MAHBIL/ 2009/ 35526 


AMA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष २, अंक ९ ]] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१-६ एप्रिल , २०१६ / चैत्र ११-१७, शके १ ९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा , मुंबई 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला , १४ , जमशेटजी टाटा रोड, चर्चगेट , 

मुंबई ४०० ०२० , दिनांक ४ मार्च २०१६ . 


वाचा.. 


( १) क्र . निशि / केरो / २०१५ / का.वि . २५७३ / सहा / जा . ६०, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ . 
( २) शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल -२०१६ / प्र.क्र.४५ / नापु -२७, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६. 
( ३ ) निशिका-२०१५ /प्र.क्र .२६८ / नापु-१५ , दिनांक २ मार्च २०१६. 
( ४ ) दि केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्शेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 


अधिसूचना 


क्र . निशि / केरो / २०१६ / का.वि . १६२ / सहा / जा -९८.- ज्याअर्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील केरोसीन घाऊक वितरकांच्या 
कमिशनमध्ये वाढ केलेली असल्याचेकेंद्र शासनाने दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनास कळविले आहे. त्या अनुषंगाने 
सर्व वितरकांना रु . ७१४.१८ प्रति कि.लि. कमिशन गृहित धरून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचे 
घाऊन व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत तात्काळ आदेश निर्गमित करावे असे शासनाने संदर्भ क्र . २ अन्वये कळविले आहे . 

त्याअर्थी, वाचा क्र . ४ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, सुधीर जोशी, नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक 
नागरी पुरवठा , मुंबई , मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ 
विक्रीचे दर पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे 

सध्याचा दर 

सुधारित दर 
अ . क्र . 

( रुपये प्रति कि.लि. ) (रुपये प्रति कि.लि. ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
ए एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि.लि.) 

१३,५५३.०० 

१३,५५३.०० 
बी व्हॅट @ ३ % 

४०६.५ ९ 

४०६.५ ९ 


बाब 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३१ - एप्रिल ६, २०१६ / चैत्र ११-१७, शके १९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१३, ९ ५ ९.५ ९ 


७१४.१८ 


९९ .०० 


२८०.७ ९ 


७०.०० 


३.९ ० 


१,१६७.८७ 


३५.०४ 


१५,१६२.५० 


सी घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत ( ए + बी ) 

१३, ९ ५ ९ .५ ९ 
डी (i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 

५३६.० ९ 
( ii ) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या 

९९ .०० 
प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता 
( iii ) वाहतूक खर्च 

२८०.७ ९ 
(iv ) पथकर ( Toll Tax ) 

७०.०० 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 

७.२४ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ [ डी (i ) + डी (ii ) + डी ( iii ) + डी (iv ) + डी (v )] ९९ ३.१२ 
इ एकूण किंमत वाढीवर , व्हॅट @ ३ % [ डी (vi ) च्या ३ % ] 

२ ९.७ ९ 
एफ एकूण [ सी + डी ( vi ) + इ] घाऊक विक्रीचा दर 

१४, ९ ८२.५० 
एफ १ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 

१४, ९ ८२.५० 
* (किंमत रुपये 
१४,५४६.१२ + 
मूल्यवर्धित कर 

रुपये ४३६.३८ ) 
जी (i ) किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन 

२३१.०० 
(ii ) किरकोळ विक्रेत्याचे असाधारण भत्ता 

१ ९ .०० 
(iii) किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमतवाढ जी (i ) + जी (ii ) 

२५०.०० 
एच किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमतवाढीवर ३ % व्हॅट [ जी ( iii) च्या ३ % ] 

७.५० 
आय किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलो लिटर) 

१५,२४०.०० 
** (किंमत रुपये 
१४,७ ९ ६.१२ + 

मूल्यवर्धित कर 

रुपये ४४३.८८ ) 
जे किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 

१५.२४ 


१५,१६२.५० 
* (किंमत रुपये 
१४,७२०.८७ + 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४४१.६३ ) 


२३१.०० 


१ ९ .०० 


२५०.०० 


७.५० 


१५,४२०.०० 
** (किंमत रुपये 
१४, ९ ७०.८७ + 
मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४४ ९ .१३ ) 


१५.४२ 


शासन परिपत्रक अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , क्रमांक केईआर-१३७६ / ३७६ ९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ 
नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


सुधीर जोशी, 


मुंबई , 
दिनांक ४ मार्च २०१६ . 


नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , 


पुरवठा , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


